सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षामध्ये मागणी क्रमांक 
व्ही-२, मुख्यलेखाशीर्ष २४२५-सहकार महाराष्ट्र राज्य 
सहकार अपील न्यायालय (अनिवार्य) (२४२५०१०२), या 
लेखाशीर्षाअंतर्गत ०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, 
१३- कार्यालयीन खर्च व १४-भाडेपट्टी व कर या 
उद्दिष्टांमध्ये (२४२५०१०२) यामधून पुनर्वितरणाने व 
(28240999) व (२४२५०२२७) या लेखाशीर्षातील 
उद्दिष्टांमधून पुनर्विनियोजनाने निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र.३६/२२-स, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (वि), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०२१. 


संदर्भ : १. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.अंवनि/६-सआ/२०२०-२१/ पुर्नवितरण/ मागणी/ २४२५०१०२/ 
२०२१/३३१, दिनांक २०.०३.२०२१. 
२. सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, क्र. पुर्नवि २३२१ (प्र.क्र.२७/२०२१) 
१७ स, दिनांक ३१.०३.२०२१ 


aR निर्णय :- 


सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षामध्ये मागणी क्रमांक व्ही-२, मुख्यलेखाज्ीर्ष २४२५- 
सहकार, (००) (००१), संचालन व प्रशासन उपलेखाशिर्ष-(०१) (०९) महाराष्ट्र राज्य सहकार 
अपील न्यायालय (अनिवार्य) (२४२५०१०२), या लेखाशीर्षाअंतर्गत ०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी 
शुल्क, १३- कार्यालयीन खर्च व १४-भाडेपट्टी व कर या उद्दिष्टांमध्ये निधीची आवश्‍यकता 
असल्यामुळे सोबतच्या तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या (२४२५०१०२) या लेखाश्रीर्षाअंतर्गातील 
उद्दिष्टांमधीळ बचतीमधून पुनर्वितरणाने व (२४२५०१११) व (२४२५०२२७ या 
लेखाशीर्षाअंतर्गातील उद्दिष्टांच्या बचतीमधून पुनर्विनियोजनाने महाराष्ट्र राज्य सहकार 
अपील न्यायालय (अनिवार्य) (२४२५०१०२), या लेखाशीर्षाअंतर्गत उक्त नमूद उद्दिष्टांतर्गत 
खालील Tee दर्शविल्यानुसार रक्कमेचे पुनिर्वितरण/पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन 
देण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम हजारात) 
योजनेचे नाव व | उद्दिष्ट/ बाब सन पुनर्वितरण | पुनर्वितरण शेरा 
लेखाशीर्ष २०२०- / / 
२०२१मध्ये | पुनर्वि । पुनर्विनियो 
मंजूर नियोजन | जन नंतरचे 
तरतूद रक्कम | अनुदान 


Fo 


२ 


& 


४] 


महाराष्ट्र राज्य 
अपील 


सहकार 
न्यायालय 


११- 
देशांतर्गत 
प्रवास 


(-) १९८ 


णं .0O 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र.३६/२२-स, 


(अनिवार्य) १७-संगणक २० (-) १४ ६.०० 
(२४२५०१०२) खर्च 
सहकारी १७-संगणक १३५ (- २५ 440,00 
न्यायालयांसाठी खर्च 
कर्मचारी वर्ग 
(अनिवार्य) 
(28240999) 
लेखापरीक्षणासाठी | ११- २४९८६ | (-) ३२३२ २१७५४ 
कर्मचारी वर्ग | देशांतर्गत 
(अनिवार्य) प्रवास 
(२४२५०२२७) 
महाराष्ट्र राज्य । ०६-दूरध्वनी, ३०० (+) २१२ ५१२ | (२४२५०१०२) मधील ११-देशांतर्गत 
सहकार अपील | वीज व पाणी प्रवास मधील रु.१.९८ लक्ष + १७- 
न्यायालय शुल्क संगणक खर्च मधील रु.१४०००/- अशी 
(अनिवार्य) एकूण रु.२.१२ लक्ष पुनर्वितरणाद्वारे 
(२४२५०१०२) रु.२.१२ लक्ष रक्‍कम (२४२५०१०२) ०६- 
दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क करीता 
उपलब्ध केली आहे. 
१३- ९३३ (+) २०० ११३३ | (२४२५०१११) मधील बचत रु.२५,००० + 
कार्यालयीन (२४२५०२२७ मधील बचत रु.३२.३२ 
खर्च लक्ष अशी एकूण ३२.५७ लक्ष पैकी 
रु.२.०० लक्ष रक्‍कम (२४२५०१०२),१३- 
का.खर्च करीता पुनर्विनियोजनाद्वारे 
उपलब्ध केली आहे. 
१४-भाडेपट्टी १८७०८ | (-) ३०५७ २१७६५ | (२४२५०२२७, ११-देशांतर्गत प्रवास 
वकर मधील उर्वरीत बचत रु.३०.५७ लाख 
इतकी बचत (२४२५०१०२) मधील १४- 
भाडेपट्टी व कर करीता रु.३०.५७ लक्ष 
पुनर्विनियोजनाद्वारे केली आहे. 


२. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २१५/२०२१/व्यय-२, 
दिनांक ३१.०३.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीने अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

2 सदर WA निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
बेवसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक. 
२०२१०३३१२३५२५४१३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAJU KALLUJI 


NARPANDE 


(राजू नरपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 9/2 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर १/२ 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग, मुंबई. 

५. निबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकार अपील न्यायालय, मुंबई. 


०८ WwW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र.३६/२२-स, 


६. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, 
७. निवासी लेखा अधिकारी,मुंबई. 
८. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई. 


९. अवर सचिव (१७-स),सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती (२२-स) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


